“पेठ सांगली मिरज म्हैशाळ रस्ता रा.मा. १५२ वर, 
कि.मी.४२/५०० मध्ये कृष्णा नदीवर मोठा पूल 
बांधणे या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०२३/प्र.क्र.२२१/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ८ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक - पिएलएन-२०१७/सीआर-(१०३०)/नि-३, दि.०९/०३/२०१७ 


प्रस्तावना : 

पेठ सांगली मिरज म्हेशाळ रस्ता रा.मा. १५२ वर, कि.मी.४२/५०० मध्ये कृष्णा नदीवर मोठा पूल 
बांधणे या कामास शासन निर्णय क्र. पिएलळएन-२०१७/सीआर-(१०३०)/नि-३, दि.०९/०३/२०१७ अन्वये 
रु.२५००.०० लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात 
स्थापत्य कामे, स्वामित्व शुल्क, चाचणी शुल्क, आकस्मित खर्च, संगणकीय शुल्क, वस्तू व सेवा कर (GST) 
व सेवा वाहिनी स्थलांतर या बाबींचा समावेश आहे. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी सदर कामासाठी रु.३५.५० कोटी इतक्या रकमेचे 
सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामामध्ये वाढ, वस्तू व सेवा कर 
वाढ (GST) व रस्त्याच्या संरेखानात बदल या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु.३५.५० कोटी (रुपये पस्तीस कोटी पन्नास लक्ष मात्र) इतक्या रकमेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

पेठ सांगली मिरज म्हेशाळ रस्ता रा.मा. १५२ वर, कि.मी.४२/५०० मध्ये कृष्णा नदीवर मोठा पूल 
बांधणे या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रु.३५.५० कोटी (रुपये पस्तीस कोटी पन्नास लक्ष मात्र) इतक्या 
रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. तपशील मूळ प्रशासकीय कामांची वास्तविक 
क्र. मान्यता किंमत किंमत (रु.कोटी 
(रु.कोटी मध्ये) मध्ये) 
हित २ ३ ४ 
ह. स्थापत्य विषयक कामे १७.३५ १९.८६ 
२ | वस्तूव सेवा कर २.१६ २.४५ 
३ | पुलाच्या संरेखनामध्ये झालेल्या बदलळामुळेवाढ | ०.०० | १०.७७ 
४ |i. स्वामित्व yon १.०८ २.४२ 
॥ चाचणी शुल्क ०.०३९ 
॥ आकस्मिक खर्च ०.७७ 
iv संगणकीय शुल्क ०.३८ 
v विविध खर्च (Miscellaneous) ०.४७ 
vi कामगार विमा ०.०९५ 
vii add for safety audit 0.98 
५ सेवा वाहिनी स्थलांतरण ०.१५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२३/प्र.क्र.२२१/रस्ते-५ 


ix इतर खर्च (other expenses) 2.90 
THA (iT ix) 4.208 
एकूण (१ ते ४) २५.०० ३५.५० 


२. नियोजन विभागाने अनौ.सं.४२/का.१४३२३ दि.२९/०१/२०२४ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती प्रदान 
केलेली आहे. 


३. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहिल 

४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ०३ राज्यमार्ग” या 
शीर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रकम समितीच्या दि.०३ जुलै, २०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.व्यंअस-२०२४/प्र.क्र.६१/अर्थ-२, दि.११ जुले, २०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या 
इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशाकीय मान्यता प्रस्तावात खालील अर्टीच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. 


६.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 

६.२ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा 
विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व adhd पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी विभागाची राहील. 

६.३ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 

६.४ सदर सुधारित WIG मान्यतेमध्ये वाव बदलाचा समावेश असल्याचे दिसून येते, तरी सदर वाव 
बदलास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेणे आव्यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्रमांक २०२४०८०८१२५१४७६५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PADMAKAR PRITHAM LAHANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=dbcf868246c1233be0da6495734843623d03ac22e47b5e3bfec 


PRITHAM LAHANE भर 
(पद्माकर लहाने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२३/प्र.क्र.२२१/रस्ते-५ 


वित्त विभाग (व्यय-११)मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


